पदोन्नतीस स्थगिती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-२०२२/ प्र.क्र.१८६/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १६.१२.२०२२ 


वाचा:- सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन आदेडा क्र. पीओजी-२०२२/प्र.क्र.१८६/सेवा-२ दि.१३.१२.२०२२ 
शासन आदेशा 
सन २०२१-२२ च्या निवडसुचीतील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांना कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) 
संवर्गातून उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) संवर्गात तात्पुरत्या स्वरूपात नियमित व तदर्थ पदोन्नती देण्याबाबतचे 
आदेशा दि.१३.१२.२०२२ रोजी निर्गमित करण्यात आले आहेत. सदर पदोन्नत अधिकाऱ्यांमध्ये खालील तक्त्यात 


नमूद अभियंत्यांचा देखील समावेश असून त्यांच्या नावसमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात 
आली आहे. 


अ.क्र. | संदर्भाधीन आदेशातील उप अभियंता यांचे नांव पदस्थापनेचे ठिकाण 
परिशिष्ट ब मधील अ.क्र. 
aa . १४ श्री.श्रीपाद बलशेटवार सा.बां.उप विभाग क्र.४, पुणे 
२. १६ श्री. सुर्यकांत गुंडू कुंभार सा.बां.प्रकल्प (खाजगीकरण) उप 
विभाग, पुणे 


२. श्री.संग्राम डी.कदम, कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण, मुंबई, 
खंडपीठ-नागपूर दाखल केलेल्या मूळ अर्ज क्र.१११९/२०२२ दाखल केला असून सदर मूळ अर्जामध्ये शासनासह 
श्री.सुर्यकांत गुंडू कुंभार, कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (प्रतिवादी क्र.४) व श्री.श्रीपाद बलशेटवार, कनिष्ठ अभियंता 
(स्थापत्य) (प्रतिवादी क्र.५) यांना प्रतिवादी केले आहे. सदर मूळ अर्ज प्रकरणी दि.१३.१२.२०२२ रोजी सुनावणी 
झाली असून मा.न्यायाधीकरणाने खालीलप्रमाणे आदेशा पारित केले आहे. 


It is categorically stated by Id Counsel for the applicant that before issuing the impugned corrigendum and 
adversely affecting his seniority no opportunity of hearing was given to the applicant. We find that case is made out to 
pass interim order till returnable date. Respondent no.1 is restrained from promoting respondents 4 and 5 on the post 
of S.D.O. (Civil). This interim order shall subsist only till the returnable date. It is made clear that interim order concerns 
only respondents 4 & 5 and the respondent department shall be at liberty to proceed with the promotion of other 


illegible persons. 
३. मा.न्यायाधीकरणाने मूळ अर्ज क्र.१११९/२०२२ मध्ये दि.१३.१२.२०२२ रोजी दिलेल्या आदेझाच्या अनुषंगाने 


श्री.बलशेटवार व श्री.कुंभार यांचे दि.१३.१२.२०२२ रोजीचे पदोन्नतीचे आदेश पुढील आदेशापर्यंत स्थगित ठेवण्यात 
येत आहेत. 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०२२/ प्र.क्र.१८६/सेवा-२, दिनांक १६.१२.२०२२ 

४. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, श्री. बलशेटवार व श्री.कुंभार, कनिष्ठ अभियंता 
(स्थापत्य) यांना पुढील आदेशापर्यंत पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी त्यांच्या सध्याच्या कार्यरत पदावरुन 
कार्यमुक्त करु नये /पदोन्नतीच्या पदावर रुजू करुन घेऊ नये. 


सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१२१६१८२७४१४४१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 1001000 
3 PATIL SWATI aaa 


756cd7e1e1ea2a6f91922d10f103cebd4479009332 
, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
seri '=41A9218232BBAEA6586121 3D86D108EA7C48905D_ 
ASF33DBA9C8F6662CB8F9E18, cn=PATIL SWATI SACHIN 
Date: 2022.12.16 18:30:20 +05'30° 


(स्वा. स. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
महालेखापाल -१ ( लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
४. संबंधित कनिष्ठ अभियंता यांना मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांच्या मार्फत. 
५. मा. मंत्री (सा.बां) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) /मा.मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम)/ 
यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अपर मुख्य सचिव (सा.बां)/सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय मुंबई. 
७. निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


